गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुर्नवाटप विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : ०८/०७/२०२१ 
वाचा :- 
) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(अ)/नापु-१७, दि.२६ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२८ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२९ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२६ जुले २०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१७ ऑगस्ट २०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१ ऑक्टोबर २०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.२१ ऑक्टोबर २०२०. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१२ मार्च २०२१. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.३१ मार्च २०२१. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१८६/नापु-१७, दि.६ एप्रिल २०२१. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१५ एप्रिल २०२१. 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-(अथी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७ 
दि.३० एप्रिल २०२१. 
१६) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि. १४ मे २०२१ 
१७) वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७१/२०२१/व्यय-१०, दि.३१ मे २०२१. 
१८) शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-(अथी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१०८८ 
दि.७/६/२०२१. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१5 
44 


ee ae 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त नमूद झासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिलेली असून थाळीच्या इष्टांकामध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने वेळोवेळी 
वाढ करण्यात आलेली आहे. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी केलेल्या विनंती नुसार वित्त विभागाने यापुर्वी उपलब्ध केलेला निधी, 
पुर्नवाटप करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 


शासन निर्णय :- 


गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 


पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.६५.०० कोटी एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. आता सदर 
अनुदानाचे पुर्नवाटप खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 


ठर 


वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शार्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रू.६५,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये पासष्ट कोटी फक्त) चे पुर्नवाटप करण्यात येत आहे. 

हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 

उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या 
महिन्यातील देयकांचे एकत्रित उपयोगिता प्रमाणपत्र महिना संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ 
तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 

सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात 
यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 


होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य HRN २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (03)(23) Io रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


Page 2 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०९१०२६५९५९०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


Abhay Dongar यावया 
Dhande ही 
(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, 
नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई - ४०० ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


Page 3 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 


२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीयअन्नमहामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व, मुंबई- ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३५.निवड नस्ती. (कार्या-४(अर्थ) 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 


शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थो/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७,जा.क्र.१३५८ 
दिनांक : ०८/०७/२०२१ चे “सहपत्र-अ” 


(रक्‍कम हजारात) 

वी दि.३०/०४/ | दि.०७/०६/ | एकूण पुर्नवाटपा 

अ. aoe शर २०२१ रोजी | २०२१ रोजी | वितरीत pal नंतरचे 

कर दुरच ताया दय वितरीत वितरीत केलेले aia सुधारीत 

अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 
al THANE १८६७५.०० | 0,00, 92& 4.00 | -१००००.०० ८६७५.०० 
2 | RAIGAD 4433.00 | 40000,00 |  94433.00 | 4 3000,00 | &C433.00 
3 | RATNAGIRI ४१५०.०० €000,00 92940 ,00 -2000,00 १०१५०.०० 
6 | SINDHUDURG २०७५.०० | 0,00, २०७५.०० | 0,00, २०७५.०० 
५ | PALGHAR ६२२५.०० ५०००.०० ११२२५.०० | 0,00 | 99224.00 
६ | PUNE DSO (9940.00 20000,00 २७(७५०.०० -५०००.,०० २२७५०.०० 
७ | PUNE FDO €000,00 १४०००,०० 22000 ,00 -2000,00 20000 ,00 
SATARA ६९१८.०० १००००.०० १६९१८.०० -4000,00 9489.00 
९ | SANGLI ६२२५.०० ६५००.०० १२७२५.०० ६०००.०० १८७२५.०० 
१० | SOLAPUR D.S.O. ५६८४.०० | २००००.०० २५६८४.०० -€000,00 १७६८४.०० 
99 | १ | SOLAPUR FDO ४०००.०० ५५००.०० ९५००.०० ९५००.०० 
१२ | KOLHAPUR €300,00 20000,00 2€300,00 -2000,00 2G 300,00 
93 | AURANGABAD ६९१७.०० ५०००.०० ११९१७.०० ३५००.०० १५४१७.०० 
१४ | PARBHANI ४१५०.०० ५०००.०० 8940.00 | 0,00 | 8940.00 
१५ | BEED 4433.00 १८५००.०० २४०२३३.०० -५०००.०० १९०२३३ .०० 
१६ | NANDED ६९१७.०० १००००.०० १६९१७.०० | 0,00 | १६९१७.०० 
१७ | OSMANABAD 3848.00 40000,00 93848 .00 -8000,00 २९४५९.०० 
१८ | JALNA 8440.00 ५०००.०० 8940.00 | 0,00 | 8940.00 
१९ | LATUR 4433.00 | 42000,00 9433.00 | 0,00, 99433 .00 
20 | HINGOLI २७६६.०० ४०००.०० ६७६६.०० | 0.00 | ६७६६.०० 
२१ | GONDIA २७६६.०० ५०००.०० ७७६६.०० | 0,00, ७७६६.०० 
२२ | WARDHA २७६६.०० ५०००.०० ७७६६.०० | 0,00 | ७७६६.०० 
23 | NAGPUR DSO 43194 00 20000,00 243194.00 | -१००००.०० 94394 .00 
२४ | NAGPUR FDO ५०००.०० ५०००.०० ६००००,०० | 0.00 | 40000 ,00 
24 | BHANDARA २७६६.०० ६०००.०० ८७६६.०० | 0,00, ८(७६६.०० 
२६ | CHANDRAPUR ४८४२.०० | १००००.०० १४८४२.०० | 0.00 | १४८४२.०० 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१३५८ 


(रक्‍कम हजारात) 
जि.पु.अ./ दि.३०/०४/२ | दि ०७/०६/ एकूण पुर्नवाटपा 
ह रोजी ही पुर्नवाटप an 
a.) अ.धा.वि.अ./ 029 रोजी । 2029 रोजी वितरीत केलेली नंतरचे 
क्र. उपनियंत्रक वितरीत वितरीत केलेले eee सुधारीत 
कार्यालय अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 
२७ | GADCHIROLI 2094.00 ५०००.०० (go94.00 0,00 | (७०७५.०० 
२८ | NASHIK 9063300 200000 92233.00 | २८५००.०० 89333.00 
28 | DHULE 8440.00 ६५००.०० १०६५०.०० | 0,00 | १०६५०.०० 
३० | JALGAON ९६८४.०० १५०००.०० २४६८४.०० | -२०००.०० २२६८४.०० 
३१ | AHMEDNAGAR ९६८४.०० ५०००.०० १४६८४.०० | -2000,00 १२६८४.०० 
32 | NANDURBAR 8440.00 2400.00 ६६५०.०० 2000,00 ८६५०.०० 
33 | AMRAVATI ६९१७.०० १४०००.०० २०९१७.०० | 0.0०| २०९१७.०० 
3% | AKOLA 8440.00 ५०००.०० ९१५०.०० | 0,00 | 8440.00 
34 | BULDHANA 4433.00 49000 ,00 22433.00 | -९०००.०० 93433.00 
३६ | YAVATMAL ६२२५.०० १००००.०० १६२२५.०० | 0,00 | 9§& 224.00 
३७ | WASHIM 8940.00 ¢€000,00 92940.00 | -€000,00 8440.00 
३८ | “F” Region, Thane १०६७५.०० ३००००.०० ४०६७५.०० | -६०००.०० ३४६७५.०० 
“A” Region, 
38 3224.00 G0000,00 93224.00 -4000,00 ८२२५.०० 
Mumbai 
“E” Region, 
४१ (9000,00 40000 ,00 9(9000 00 -G000,00 99000,00 
Mumbai 
“D” Region, 
Yo CO’ oo 2400.00 १०५७४.०० -९४०००,.०० ६५७४.०० 
Mumbai 
“G” Region, 
BQ (9000,00 9Z000,00 24000 ,00 -2000,00 23000,00 
Mumbai 
Total : | 240000,00 ¥Y00000,00 &40000,00 0.00 | &40000,00 
Abhay Dongar — ot; Bravbomsionae, cos 
Dhande neni 
(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


२996६० ६ 


